अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.२८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २२ सप्टेंबर, २०२१. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र का-५./साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोन्नत/अहमदनगर/२५४३/२०२०, दि.२२/०९/२०२०. 


प्रस्तावना :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 

अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून Coad करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, अहमदनगर 
यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, 
अहमदनगर यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, अहमदनगर यांचा ठराव विचारात घेऊन अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्‍यातील 
खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक । करावयाची एकूण | दर्जोन्नती 
क्रमांक व लांबी नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) क्रमांक 
षि तालुका हद्द खैरी निमगांव हरेगांव | इतर जिल्हा । (०/००ते १९/२००) १९.२०० कि.मी. । प्रमुख 
माळवडगांव कमालपूर रस्ता. मार्ग ४८ १९.२०० कि.मी. जिल्हा 
मार्ग-२०८ 
२. तालुका हद्द दिघी ते रामा ३६ते । इतर जिल्हा | (0/00 ते ५/७००) २३.४५० प्रमुख 
गोंधवणी शिरसगांव ते रामा ५०- मार्ग ४६ ५.७०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
ते अशोकनगर कारेगांव | इतर जिल्हा । (0/00 वे २०५०० मार्ग-२०९ 
खिर्डी रस्ता . मार्ग ४९ | 2.400 कि.मी. 
इतर जिल्हा | (0/00 ते 2/000) 
मार्ग २८ २.००० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.२८/नियोजन-२ 


इतर जिल्हा | (0/00 ते 8/000) 
मार्ग ५४ ९.००० कि.मी. 


इतर जिल्हा । (०/०० ते ¥/240) 
मार्ग ५६ ४.२५० कि.मी. 


माळेवाडी सरला so ते जिल्हा ग्रामीण मार्ग ४९ | (0/00 ते १०/००) १०.०० कि.मी. | प्रमुख 
रस्ता. १०.०० कि.मी. जिल्हा 
मार्ग-२१० 


एकूण ५ु२र.६५० कि. मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील मधील अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५२.६५० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (४५४०.११५--५२.६५०) म्हणजेच 
४५९२.७६५ कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४२.६५ कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (३५७४.८२०-४२.६५) म्हणजेच ३५३२.१७० कि.मी. इतकी होईल.तसेच ग्रामीण मार्ग रत्यांच्या एकूण लांबीत 
१०.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (९८९४.८८०-१०.००) ९८८४.८८० कि. मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२११००४१६२३३६७५१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, GANPAT SANDIPAN : 


KACHARE र 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ विभागीय आयुक्त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझ्ामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अहमदनगर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 

2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 

करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, संगमनेर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


i ee 2 


2) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


